महाराष्ट्र राज्यातील पोळीस शिपाई ते पोलीस 
निरीक्षक या पदांकरिता १५ दिवसांच्या अतिरिक्‍त 
अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-०९१९/३०९९/प्र.क्र.६६६/पोल- ५ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी,२०२४ . 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-०९१९/३०९९/प्र.क्र.६६६/ पोल-५ब, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक या पदांकरिता १५ दिवसांच्या अतिरिक्‍त अर्जित 
रजा रोखीकरणाची सवलत रद्द करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २१ फेब्रुवारी,२०२४ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सदरहू शासन निर्णय याव्दारे रद्द करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३११४५३८२०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by YOGITA SHRIDHAR MALAP 
Y G | TA DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7742e8c5c015004bf8a1 1 faf904d3994f1 e6c348083fb8212c050bb3 
7fc1382, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C574CC6DF7C7AE23D7 188E1018C0E41F16D862FFE8E2E4B4 
S H R | D H A R M A LA p A4B08923E9BDF7A7, cn=YOGITA SHRIDHAR MALAP 
Date: 2024.02.23 11:55:08 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१ मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. सर्व पोळीस आयुक्‍त. 

४.सर्व fears पोलीस महानिरीक्षक 

५. सर्व पोलीस अधिक्षक. 

६.महालेखापाल महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई/नागपूर 

७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८.निवडनस्ती कार्यासन पोल-५ ब 


